केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमातंर्गत 
(NSAP) योजनांच्या जमा रकमेसाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/प्र.क्र.११२/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा :- १) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) -१, महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रमांक TM/CH-9/Buadget Scrutiny/ 
२०२२-२३ दिनांक /०६/२०२२. 
2) वित्त विभागाच्या शासन पत्र क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४६/अर्थ-७, दिनांक २४.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महालेखाकार कार्यालयाने संदर्भ क्रमांक १ व वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ अन्वये सन २०२२-२३ च्या 
अर्थसंकल्पीय अंदाजातील त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आल्या असून सदर त्रुटींचे निराकरण 
करण्याच्या दृष्टीने केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमातंर्गत ( NSAP ) असलेल्या इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना या योजनांच्या जमा रकमा जमा करण्यासाठी स्वतंत्र 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमातंर्गत ( NSAP ) असलेल्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना या योजनांच्या जमा रकमा जमा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मुख्य १६०१- केंद्र सरकारकडून सहायक | 1601- Grants-in-aid from Central 
लेखाशिर्ष/ अनुदाने Government 
Major Head 


उप मख्य ०६- केंद्र पुरस्कृत योजना 06- Centrally Sponsored Schemes 
लेखाशिर्ष 


Sub Major 
Head 


गौणशीर्ष १०१-केद्रीय सहाय्य / हिस्सा 101-Central Assistance /Share 
Minor Head 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२२/प्र.क्र.११२/विसयो 


गट शीर्ष (२५) सामाजिक न्याय (25) Social Justice 
Group Head 
उप गट शीर्ष (२५) (०५ -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय (25) (05) - Indira Gandhi National 
Sub Group  । वृध्दापकाळ  निवृत्तीीतन योजना | 00.४७ उथ्ाडीगा Scheme 
Head (१६०१६२७९०१) (1601627901) 
(२५) (०६)- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा | (25) (06) - Indira Gandhi National 
निवृत्तीवेतन योजना (१६०१६४४८०१) Widow Pension Scheme 
(1601644801) 
(24) (०७)- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग | (25) (07) - Indira Gandhi National 
निवृत्तीवेतन योजना (१६०१६४५७०१) Disability Pension Scheme 
(1601645701) 
(24) (०८) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (25) (08) National Family Benefit 
(१६०१६२८८०१) Scheme (1601628801) 
२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२/२०२३/व्यय-१४, दिनांक २३.०१.२०२३ 


आणि महालेखापाल कार्यालयाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३२/२०२२-२३/६७१, दिनांक 09.92.2022 अन्वये 


प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२११२३४१०५४२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, pp ASHANT 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 032. 
२. विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 


९. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-७, अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 


PUNDLIK WAGH > 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


qo, कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


